महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१८/(१७१/२०१८)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email- dobudget.4wrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. ॥९०.०२२-२२७९४०६३ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १५/१२/२०१८. 


प्रति, 
१. अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
२. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
३. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
४. अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे 


५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

७. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

८. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 

९. अधीक्षक अभियंता,ऊर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 

१०.अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 

११.अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१२.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
१३.कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय 
असलेली रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भः. - १. सामान्य प्रशासन विभाग, शापक्र:ः भनिनि-१०१२/२५/प्र.क्र.१३३/१२/ 
१३-अ, दि. १५/०१/२०१३. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन पत्र क्र. ठेवियो १०.०८/(३८५/२००८)/अर्थ-१, 
दि.०५/०१/२०१३. 
ज्ञापन:- 
उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिळेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आळी 
आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव 
संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार 
प्रदाने (योजनेतर) (2234-0804) या लेखाश्रीर्षाखालील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-५ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण 
रु.१२,००,०००/- (रुपये बारा लक्ष फ़क़्त) इतका निधी या ज्ञापनाद्वारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१८/(१७१/२०१८)/अर्थ-१ 


३. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम 
अदा करण्याकरीता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेझाची प्रत शासनास व 
महाळेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी 
तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, 
खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र 
(रिकन्सिलिओडान स्टेटमेंट) महाळेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 


५. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खालील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 
०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- 
२०१८१२१५१३१७२५२३२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 


Rode 2 ral h ad DN: CN = Rode Pralhad Shankar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


D tl t 
Shankar ० 1 विवि 


(प्रल्हाद रोडे ) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१. महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 

२. प्रधान सचिव (जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक ठेवियो १०.१८/(१७१/२०१८) अर्थ-१,दिनांक १५/१२/२०१८ चे सहपत्र 


अ. । नियंत्रक | मंडळ कार्यालयाचे नाव | भविष्य निर्वाह | मृत कर्मचा-यांचे नाव | पदनाम रक्‍कम 
क्र. । अधिकारी निधी रुपये 
क्रमांक लेखा क्रमांक 


Fc Sa ee 1. 1. 10 ee 00 0 ee ee 


looo3 ।अधीक्षक अभियंता, के. महादेव जजादन | वाहनचालक ६०००० 
उस्मानाबाद पाटबंधारे जाधव 
मंडळ,उस्मानाबाद. 


जि ee कण्या निकला 


1००११ |अधीक्षक अभियंता,सांगळी ।पीडब्ल्यूएएमएच- |. सुधाकर आत्माराम | भांडारपाल ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ,सांगळी |७४३१४ 
टीएलआयपीएमडी |e. रामचंद्र विठोबा ६०००० 
-२१५ जरग 


1००१५ |अधिक्षक अभियंता पुणे ।जशिउजसिव्यउ.दौ(कै. गणेश चिमण ६०००० 
ee यला | 
1००१७ |अधीक्षक अभियंता,कुकडी ।पी.डब्ल्यू/एम.एच/ |कै. दत्तात्रय मारुती गवंडी ६०००० 
पीडब्ल्यूरमएच- |कै. प्रभाकर शांकर वाहनचालक ६०००० 
= all ca a 
०.0... 1. 0 र 
1-००१८ |अधिक्षक अभियंता व अआयडी -८६ ।के. अशोक विनायक मजूर ६०००० 
लाभक्षेत्र विकास ढोले 
| प्राधिकरण औरंगाबाद | विडा 
"1.11 a 
1००३२ ।अधीक्षक अभियंता व मापावि/३२१ कै. रमेठ परशराम ६०००० 


प्राधिकरण, नाशिक NID-9428 के. संजय मोगल चौकीदार ६०००० 
भालेराव 
NID-28 के. कारभारी नभा राव ६०००० 


NID-90 के. यशवंत काशिनाथ | चौकीदार ६०००० 
फसाळे 


७1... | ees eed eee 


1००४१ ।|अधीक्षक अभियंता व एल.आय.डी ४३१ गणपती पांडुरंग चौकीदार ६०००० 
प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास कांबळे 
प्राधिकरण,बीड. 


य स य 


अधीक्षक 
अभियंता,यवतमाळ सिंचन 


मंडळ,यवतमाळ. 


भविष्य निर्वाह | मृत कर्मचा-यांचे नाव 
निधी 
लेखा क्रमांक 


1००४९ ।अधीक्षक अभियंता,उर्ध्व॑ ।उवपावि-५३१ कै. लक्ष्मण शामराव 
वर्धा सिंचन लिखार 
मंडळ,अमरावती. 


a et 


अधीक्षक अभियंता,चंद्रपूर |सीआयडीसीएच- |e. केवल सुधाकर 
पाटबंधारे प्रकल्प गर्गेलवार 


waa 


UPPD-9/9§3  [&. विजय वसंतराव स्वच्छक ६०0००० 
जोशी 


[॥०२०0)-१/११८० ।के. केलास रामराव 
मनवर 


कता का काता का 


१२ loogo |अधीक्षक अभियंता व PWMH/&4300 ।कै.धनंजय गोविद बिनतारी 
प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास अडाणे यंत्रचालक 
प्राधिकरण,सोलापूर. 


1111111 ee 


१३ | o0gg कार्यकारी संचालक, कोपाविम/१८ के. सुनिल वसंत 
कोकण पाटबंधारे विकास साळुंके 
महामंडळ, ठाणे 
Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 


Rode Pralhad Shan kar DN: CN = Rode Pralhad Shankar, C = IN, S 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2018.12.15 13:27:59 +05'30' 


(प्रल्हाद रोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


टिप :- १) # शासन ज्ञापन क्र.ठेवियो १०.१७/(१६१/१७)/अर्थ-१ दि.२६.१०.२०१७ या आदेशातील अ.क्र ३ या कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त नमूद शासन आदेशान्वये 
निधी उपलब्ध केला होता. परंतू, नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत सदर निधी अखर्चित राहिला व शासनास समर्पित केल्यामुळे या आदेशाद्वारे निधी पुनश्च: उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. 


